गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई 
येथील प्रस्तावित १०० विद्यार्थी क्षमतेचे 
वैद्यकीय महाविद्यालयाकरीता गोकुळदास 
तेजपाल रुग्णालय, मुंबई व कामा व 
आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई हे संलग्नित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वैशिवि २०२३/प्र.क्र.३२०/प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: 94 मार्च २०२४ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांकः एमईडी- 
२०१०/प्र.क्र.9६(ओ)/२०१०/शिक्षण-१, दिनांक ३१.०१.२०१२ 
२) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांचे पत्र क्र. 
संवैशिवसं/शावैममुगप/गोतेरुवकामाआल्ब्लेसरु/संलग्नित/शै.व./४०७४/२०२३, 
दिनांक ०५.१२.२०२३ 


प्रस्तावाना :- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या दिनांक ३१.०१.२०१२ रोजीच्या संदर्भ क्र. १ 
वरील शासन निर्णयान्वये मुंबई महानगर परिसर येथे प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास सलंग्नित ५०० रुग्णखाटांचे रुग्णालय स्थापन करण्यास 
शासनाने मंजुरी प्रदान केली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई महानगर परिसर या 
संस्थेस राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाची मान्यता मिळण्याकरीता प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, मुंबई या महाविद्यालयांशी गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई आणि कामा 
आल्ब्लेस रुग्णालय संलग्नित करुन तेथील विषयनिहाय खाटांना मान्यता देण्यासंदर्भात आयुक्त, 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांनी संदर्भ क्र. २ वरील दिनांक ०५.१२.२०२३ रोजीच्या 
पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार, मुंबई महानगर परिसर येथील प्रस्तावित 
१०० विद्यार्थी क्षमतेचे वैद्यकीय महाविद्यालयाकरीता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचे मानंकाची पुर्तता 
करण्याच्या अनुषंगाने गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई आणि कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, 
मुंबई हे संलग्नित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई महानगर परिसर येथील प्रस्तावित १०० विद्यार्थी 
क्षमतेचे वैद्यकीय महाविद्यालयास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांची पूर्तता करण्याच्या 
दृष्टीने गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई आणि कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई ही दोन्ही 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि २०२२/प्र.क्र.३२०/प्रशासन-२, दिनांक १५ मार्च २०२४ 


रुग्णालय संलग्नित करुन तेथील खालील नमूद केल्याप्रमाणे एकत्रित विषयनिहाय १०२६ खांटा 
जोडून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


dam -१ - : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई महानगर परिसर करीता संलग्नित 
करावयाच्या गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय खाटांची विषयनिहाय विभागणी. 


अ.क्र विभागाचे नाव खाटांची संख्या युनिट 
Sa : General Medicine ११६ 3 
2. Paediatrics ६० a क... 
<p Dermatology २२ a cee 
8. Psychiatry 30 a “शहश1॥| 
ट्‌. General Surgery ११७ 3 
Ga Othopaedics छट Le 
Otorhinolaryngology २८ वकक अक 
ी Opthalmology 30 a ae 
Se ICU’s 20 
Lae: | ०, Pulmonary Medicine (Chest TB) Yo 
एकूण ५२१ १२ 


dam - २ -: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई महानगर परिसर करीता संलग्नित 
करावयाच्या कामा व आल्ब्लेस रुग्णालयांच्या विषय निहाय विभागणी. 


अ.क्र वार्डचे नाव खाटांची संख्या 
[ee द |.P.N.C Ward ६९ 
2. Gyneac Surgical Ward ६४ 
पड General Surgical Ward १९ 
HDU Recovery Room ०६ 
षु. HDU a __[| ० 
६. Pedicatric Ward २४ 
U.P.N.C Ward ३२३ 
Ce N.1.C.U. Ward 24 
र्‌. Labour Ward 42 
9, | A.N.C. Ward ६४ 
ES q. R.R. And Casualty ०६ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि २०२२/प्र.क्र.३२०/प्रशासन-२, दिनांक १५ मार्च २०२४ 


१२. New Ward 8० 
१३. Cancer Ward ५२ 
qo. Medical Ward 8० 
१५. M.T.P. Ward 20 
१६: Nurses Sick Room १५ 

५०५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१५१५३१५११११३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI 
JOGDAND 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0477d837dc0b00fc2cbd45d17d 


| R D H A R | 07¢625¢3417378f97d493a8a277faa29f65 
459, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=C1D08CFDEE92DA209D7 
J O G D A N D 09F5456D9EDE95236B8A8E7E2A2801B8 
FEDO3DCF793D3, cn=MAHADEO 
GIRDHARI JOGDAND 
Date: 2024.03.15 04:06:39 -07'00' 


(महादेव जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ४, नागपूर/मुंबई. 

३. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 

४. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

५. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

६. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई. 

७. अधिष्ठाता, सर ज.जी.समूह रुग्णालय, मुंबई. 

८. अधीक्षक, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई. 

९. अधीक्षक, कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई. 

१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२.निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


